RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक 

अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ४१ किंमत रुपये : 

: १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ४१४ / सन २०२२.— रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजा , दिनांक ७ जानेवारी २०२२ ते १५ जानेवारी २०२२ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना 
क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १६ जानेवारी दिनांक १६ जानेवारी २०२२ श्री . एम.क्यु.एस.एम.शेख , 
२०२२ ते दिनांक १ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
जानेवारी २०२२ 

ते दिनांक २० जानेवारी २०२२ रत्नागिरी . 
पर्यंत ४ दिवस रोजीचे कार्या . 
परिवर्तित रजा . 

वेळेपूर्वीपर्यंत 


१ ९ ५ दिवस 


परिवर्तित 


१ श्री . ला . द . बिले , 

जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० जानेवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ४६० / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


शिल्लक 
अर्जित 


क्र . 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ श्री . एन् . एस् . 

दिवाणी न्यायाधीश 


एन् . एस् . निसळ , 


११५ दिवस 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ३० जानेवारी २०२२ श्री . डी . एल् . निकम , 
रोजीची सुट्टी 

जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ अति . सत्र न्यायाधीश , 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून खेड . 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत 


दिनांक २७ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ 
पर्यंत ३ दिवस 


अर्जित 


व . स्तर , खेड 


रजा . 


अर्जित रजा . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


रत्नागिरी . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ४७७ / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . त्यांनी दिनांक २६ 
जानेवारी २०२२ रोजी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यालयात उपस्थित रहावयाचे आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . एन् . जी . गोसावी , 

२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , 
रत्नागिरी . 


२३३ दिवस 
अर्जित 


दिनांक २४ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२६ जानेवारी २०२२ 
पर्यंत ३ दिवस 


श्री . आर . एम . चौत्रे , 
दिवाणी न्यायाधीश व . 

रत्नागिरी . 


रजा . 


स्तर , 


दिनांक २४ जानेवारी २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २६ जानेवारी २०२२ 
चे कार्या . वेळेनंतरपर्यंत . 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ४७८ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज तसेच सुट्टी भोगणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे . त्यांनी त्यांची प्रकृती बरी झाल्यास दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यालयात उपस्थित 
रहावयाचे आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


7 


१. श्री . जी . जी . इटकळकर , १८१ दिवस 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अर्जित 
रत्नागिरी . 

रजा . 


दिनांक २४ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२६ जानेवारी २०२२ 
३ दिवस 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . आर . एम . चौत्रे , 

दिवाणी न्यायाधीश 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ 

व . स्तर , रत्नागिरी . 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २६ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पर्यंतचा पदभार 


अर्जित रजा . 


+ 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
वरील 

नमुद न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ५०४ / सन २०२२.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच संदर्भ क्र . २ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत आला होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( ३ ) 


( ४ ) 


४४ दिवस 
परिवर्तीत 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्रीमती एस . एस . 
मतकर , 

२ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क - स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी . 


1 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा 

अतिरिक्त कार्यभार 
कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( ५ ) 
दिनांक २२ जानेवारी २०२२ 

श्रीमती आर . एस . 
व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ गोसावी , 
च्या सुट्ट्या . 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ ( क स्तर ) व 
चे का . वेळेपूर्वीपासून ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रत्नागिरी . 
चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२१ जानेवारी २०२२ 
३ दिवस 


रजा . 


परिवर्तीत रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२२ . 


1 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ५०५ / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा / मुख्यालय सोडणेचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


रजा 


( ३ ) 


( ४ ) 


दिनांक ३० जानेवारी २०२२ 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . रा . म . चौत्रे , 
दिवाणी न्यायाधीश 

रत्नागिरी . 


२१४ दिवस 
अर्जित 


ची सुट्टी . 


दिनांक २७ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ 
पर्यंतची ३ दिवस 


व स्तर , 


रजा . 


दिनांक २६ जानेवारी २०२२ चे 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्री . एन . एन . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश व 
स्तर व अति मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


अर्जित रजा . 


वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरुन परत आल्यावर न्यायीक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील 
प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
त्यांनी 

मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२२ . 


रत्नागिरी . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५२७ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( ३ ) 


( ४ ) 


११३ दिवस 
परिवर्तित 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . एन् . एन् . पाटील , 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
रत्नागिरी . 


ची सुट्टी . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दि . २६ जानेवारी २०२२ दि . २४ जानेवारी २०२२ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दि . २४ जानेवारी २०२२ चे दि . २६ जानेवारी २०२२ चे 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून कार्या . वेळेनंतरपर्यंतचा 
ते दि . २७ जानेवारी २०२२ पदभार श्री . आर . एम . चौत्रे , 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 

रत्नागिरी यांचेकडे . * 


दिनांक २४ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक 
२५ जानेवारी २०२२ 
दोन दिवस 


रजा . 


परिवर्तीत रजा . 


1 


* व दिनांक २६ जानेवारी २०२२ चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२२ चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार श्री . एन् . 

जी . 
गोसावी , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडे . 

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


1 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था . बी -२ / ५५४ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . तसेच त्यांनी रजा कालावधीत असलेल्या महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी , उत्तान , ठाणे येथील The sexual 
Harassment of woman at workplace या विषयावरील ऑनलाईन वर्कशॉपमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे . रकाना क्रमांक ६ मधील 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


+ + + + + 


सह दिवाणी 


अ . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
क्र . नाव व पदनाम अर्जित रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्रीमती टी . एस . महाडीक , १०५ दिवस दिनांक २ ९ जानेवारी 

श्रीमती के . ओ . काटकर , , 
दिवाणी न्यायाधीश 

अर्जित 

२०२२ ते दिनांक 
( क . स्तर ) व 

रजा . १ फेब्रुवारी २०२२ दि . २८ जानेवारी २०२२ चे न्यायाधीश , क . स्तर 
न्यायदंडाधिकारी पर्यंत चार दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , दापोली . 

अर्जित रजा . ते दि . २ फेब्रुवारी २०२२ वर्ग १ , दापोली . 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


९ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३७ / २०२२ . श्री . के . एम सोनावणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर पनवेल यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ ते 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडुन , तसेच दिनांक २ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ च्या का . वे . पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 

ते 
येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . के . एम . सोनावणे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के . एम . सोनावणे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . के . एम . सोनावणे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . ए . गोडसे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५३८ / २०२२.- श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर माणगाव म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , ह्या 
अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 

श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एस . पाटील दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग , 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६३४ / २०२२.- श्री . ए . ए . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर अलिबाग यांची दिनांक १६ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ अशी ४ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . ए . शिंदे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . ए . शिंदे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . ए . शिंदे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . धनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर अलिबाग यांजकडे राहील . 


+ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


7 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६३६ / २०२२.- श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ व 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एम . व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत 

म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६३७ / २०२२.- श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ 
ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ अशी ३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे राहील . 


1 


1 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ७४ ९ / २०२२.- श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक 
५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत 
आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . मलशेट्टी , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


- 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — २ अ 


१२ 


- 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ७५० / २०२२.- श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या दुसरा शनिवार - रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ६५ ( १ ) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , माणगाव , जिल्हा रायगड यांचेकडे राहील . 


1 


+ 


7 


1 


विभा प्र . इंगळे , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ७५ ९ / २०२२.- श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ 
ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ चा दुसरा शनिवार व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ च्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का . वे . 
पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


1 


+ 


+ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३ 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ७७१ / २०२२ . श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ च्या का . 
वे . नंतर पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ च्या का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए . आनंद , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एम . ए . आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांचेकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ७७२ / २०२२.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ५ 
फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तेरा दिवसांची परावर्तीत रजा , मागील दिनांक २२ जानेवारी २०२२ चा चौथा शनिवार व दिनांक २३ जानेवारी २०२२ 
रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१४ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ७७३ / २०२२.- श्री . एस . एस . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२२ अशी पाच दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीचा दुसरा रविवार व पुढील दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ च्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत 

ते 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . एस . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . एस . पाटील , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . एस . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माणगाव यांजकडे 
राहील . 


7 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


1 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६८६ / २०२२.- श्री . ए . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ ते 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ अशी चार दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ व पुढील दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १३ 
फेब्रुवारी २०२२ च्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे का . वे . पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . एम . मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एम . मुजावर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 
श्री . ए . एम . मुजावर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

हे 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . ए . गोडसे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


1 


1 


सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का , क .१५६ / भैरवनाथ कां / २०२२ / २७ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
भैरवानाथ को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री 
करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . संजय राजाराम घराळ 


व्यवस्थापक 


वसुली व विक्री अधिकारी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते 


अटी . 

१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


7 


6 
. 


1 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ भैरवानाथ को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


" 


> 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


११ . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन 
घ्यावयाची आहे . 

वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

१३ . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


1 


1 


1 


सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / दि राजदिप को सह / २०२२ / २२ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 

, १ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
दि राजदिप सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधी 
करीता प्रदान करीत आहे . 


1 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . अनिल बळीराम कासुर्डे 


वसुली अधिकारी 


वसुली व विक्री अधिकारी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते 


अटी. 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


२ . 
असतील . 


1 


३ . वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ , व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


४ . 


५ . 


>> 


७ . 


7 


६ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ०६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 

( . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दि राजदिप सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


९ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन 
घ्यावयाची आहे . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


१३ . 


पुणे , 
दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./313/2022.— Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , is granted 
commuted leave ex - post - facto , for 03 days from 20th December 2021 to 22nd December 2021 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg from 20/12/2021 O.H. to 21/12/2021 B.O.H and from 22/12/2021 O.H. to till 
2-00 p.m. was already kept with Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg and from 21/12/2021 O.H. to 22nd December 2021 B.O.H. and from 02-00 p.m. 
of 22nd December 2021 to 23rd December 2021 B.O.H , was already kept with Smt . A. B. Kurne , 
Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg at Oros and the charge of the remand work and urgent 
criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg was already kept with 
Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


> 


Sindhudurg , 
dated the 23rd December 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./402/2022.- Smt . D.K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli , is granted 
Earned leave for 09 days from 31st January 2022 to 8th February 2022 with permission to leave 
Head Quarters from 31st January 2022 to 9th February 2022 B.O.H .. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . D. K. Patil , is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . D. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli shall remain with Shri S. A. Jamadar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . 

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is directed to hand over the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli , is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


> 


Sindhudurg , 
dated the 5th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

a 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


> 


> 


No. Admn./453/2022.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 03 days from 15th February 2022 to 17th February 2022 with permission 
to leave headquarters from 14th February 2022 A.O.H. to 18th February 2022 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 14th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 
No. Admn./452/2022.- In view of application referred to at Sr.No.2 above , earned leave for 
03 days i.e. from 7th February 2022 to 9th February 2022 , already granted to Shri R. B. Rote , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg , vide Office Order referred to at 
Sr. No. 1 above , is hereby cancelled . 

Inform concerned accordingly . 


Sindhudurg , 
dated the 14th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./451/2022.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted 01 day earned leave ex - post - facto , on 12th February 2022 with permission to prefix earned 
leave of 15 days from 28th January 2022 to 11th February 2022 , with permission to suffix holiday 
on . 13th February 2022 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . R. R. Bedagkar is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule 1981 , 
Smt . R. R. Bedagkar , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M , F.C . , 
Sawantwadi had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi was already kept with Smt . D. B. Sutar , Jt , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 14th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./412/2022.- Smt . A , B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted earned 
leave ex - post facto , for 09 days from 28th January 2022 to 5th February 2022 with suffix holiday on 
6th February 2022 and permission to leave Head Quarters from 28th January 2022 B.O.H. to 7th 
February 2022 B.O.H .. 

No locum tenens is necessary . 
On return from leave Smt . A. B. Kurane is reposted as Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule 1981 , 
Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) , 
Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , 
Sindhudurg , from 28th January 2022 B.O.H. to 5th February 2022 O.H. was already kept with 
Shri . R. B. Rote , District Judge - l and Additional Sessions Judge , Sindhudurg and from 5th February 
2022 A.O.H. to 7th February 2022 B.O.H. was already kept with the undersigned . 

The Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , in view 
of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 8th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./405/2022.- Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg 
is granted earned leave for 03 days from 7th February 2022 to 9th February 2022 with permission 
to prefix holiday on 6th February 2022 and to leave headquarters from 6th February 2022 B.O.H. 
to 10th February 2022 B.O.H. . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri . R. B. Rote , is reposted as District Judge - 1 and Addl . Sessions 
Judge , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule 1981 , 
Shri . R. B. Rote , would have been continued to an officiate as District Judge - 1 and Addl . Sessions 
Judge , Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of District Judge - 1 and Addl . Sessions 
Judge , Sindhudurg alongwith charge of Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Addl . Sessions 
Judge , Sindhudurg and charge of Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , which are 
alread kept with him , shall romain with undersigned . 

Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of his Court to the undersigned . The District Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , 
Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained 
in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 5th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 
No. Admn./403/2022.— Shri Y. P. Bavkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , is granted 
earned leave for 03 days from 14th February 2022 to 16th February 2022 with permission to prefix 
holiday on 12th February 2022 and 13th February 2022 and to leave headquarters from 11th 
February 2022 A.O.H. to 16th February 2022 B.O.H. . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri Y. P. Bavkar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Dodamarg , 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule 1981 , 
Shri Y. P. Bavkar , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , had he not proceeded 
on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Dodamarg , shall romain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , is directed to hand over the charge of his 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi and he is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


> 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 5th February 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


उप विभागीय अधिकारी कर्जत , उप विभाग कर्जत , जि . रायगड यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


1 


1 


1 


क्र.भूसंपादन / म.औ.वि.म. / तांबाटी / १६४ / ५३६४ / २०२१.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा 
तीन ) चे कलम एक , पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक डिसेंबर २-८ , २०२१ च्या महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र , भाग चार ब 

चे 
पृष्ठ क्र . ०५ ते ११ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली दिनांक २ ९ नोहेंबर २०२१ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक 
आयडीसी . २०२१ / ( प्र.क्र . २५७ ) / उ -१४ , अन्वये ; उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टीत 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०२१ च्या डिसेंबर महातील दुसऱ्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमांचे प्रकरण ६ हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे , अशा क्षेत्रात आणि ज्या क्षेत्रातील जमिनी 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख महामंडळ असा केला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( ग ) आणि ( ह ) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १ ९९ ३ ची शासकीय 
अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.आयडीसी / १८ ९ २ / ( १७४४१ ) / उद्योग -१४ याव्दारे राज्य शासनाकडील महाराष्ट्र 

औद्योगिक 
विकास नियम , १ ९ ६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त अधिनियमाचे कलमे ३२ , ३३ चे उप कलम ( २ ) , 
३६ व ३८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांची 
नियुक्ती करण्याच्या निर्देशानुसार , शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय क्र . आयडीसी २०२१ / ( प्र.क्र .२५७ ) / उ -१४ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ अन्वये उप विभागीय अधिकारी कर्जत , उप विभाग कर्जत , जिल्हा रायगड यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 

आणि त्याअर्थी , औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करता सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या 
जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उप विभागीय अधिकारी कर्जत , उप विभाग कर्जत , जिल्हा रायगड यांचे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोटकलम ( २ ) अन्वये व उक्त अधिसूचना याखालील राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर 
करुन मी , अजित नैराळे , उप विभागीय अधिकारी कर्जत , उप विभाग कर्जत , जिल्हा रायगड याव्दारे सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या 
जमिनीमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असलेल्या सर्व व्यक्तींना , अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ 
नयेत यासंबंधी सदर नोटीशीच्या प्रसिध्दी दिनांकापासून ३० दिवसांचे आंत खालील सही करणाऱ्यांस लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्याबद्दल 
फर्मावणारी नोटीस देत आहे . 

या नोटीसीच्या तारखेनंतर , मा.जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करुन , पट्टयाने देऊन , गहाण ठेऊन , अभिहस्तांकन करुन , अन्य 
अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या जमिनीच्या जमिनींच्या विल्हेवाटासंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर त्यावर केलेला 
कोणताही खर्च किंवा ती / त्या मध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट - कलम ५ अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

आणि , ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिस या नोटीसीच्या तारखेपासून एक महाच्या आंत , भेटीची 
वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात कर्जत येथे समक्ष जातीने किंवा आपल्या 
कायदेशीर मुखत्याऱ्यामार्फत हजर रहाता येईल . 

अनुसूची 
गांव - तांबाटी , ता . खालापूर , जिल्हा - रायगड 


7 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१ 


२ 


१ 


०.०८३ 


३ 


३ 


२ 


२ 


२ 


७ 


४ 


ov 


१ 


or mo 5 


०.०३३ 
०.४१० 


०.१२१ 
०.२६० 
०.६०० 


w 9 va a 


८ 


४ 


३ 
३ 
३ 


२ 


१ अ 
१ ब 


०.४१० 


९ 


४ 


२ ब 


०.४०० 


५ 


२ 


०.३८० 


१० 


४ 


३ अ 


१.००० 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची – चालू 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


११ 


४ 


३ ब 


१.८१० 


४३ 


११ 


०.२४८ 


१२ 


४ 


३ क 


०.३१० 


४४ 


१२ 


१ 


०.२७८ 


१३ 


४ 


४ 


०.२२० 


४५ 


१२ 


२ 


०.०८१ 


१४ 


४ 


०.१४० 


४६ 


१२ 


३ 


०.०४८ 


१५ 


१ 


०.२ ९ ६ 


४७ 


१२ 


५ 


०.०२५ 


१६ 


५ 


१ ब 


०.२६१ 


४८ 


१२ 


ur 


६ 


०.३२१ 


१७ 


५ 


२ 


०.६१० 


४ ९ 


१२ 


७ 


०.०२८ 


१८ 


५ 


३ 


०.५१४ 


५० 


१३ 


१ 


५.४३० 


१ ९ 


५ 


४ 


०.१ ९ ० 


१३ 


२ 


०.०१० 


ă 


२० 


५ 


०.०४८ 


५२ 


१४ 


१ अ 


२.७५० 


२१ 


६ 


१ 


०.५०८ 


५३ 


१५ 


१ अ 


०.२४० 


२२ 


६ 


ur 


२ 


०.४७५ 


५४ 


१५ 


१ ब 


०.२४० 


२३ 


६ 


३ 


०.१४७ 


१५ 


१ क 


०.२४० 


२४ 


६ 


४ 


०.२५८ 


५६ 


१५ 


१ ड 


०.२३३ 


२५ 


६ 


५ 


०.१६७ 


५७ 


१५ 


२ 


०.१४७ 


کی کی 


२६ 


६ 


६ 


०.०३५ 


५८ 


१६ 


४.६२० 


२७ 


६ 


०.०५० 


२० 


१ अ 


२.३८० 


२८ 


७ 


१ 


१.१३५ 


६० 


४० 


१ 


५.८१० 


२ ९ 


७ 


२ 


०.२८८ 


६१ 


४० 


२ 


०.४१० 


३० 


७ 


०.३१६ 


६२ 


४१ 


० 


०.०४८ 


३१ 


८ 


० 


०.३६४ 


६३ 


४२ 


१ 


५.६६० 


३२ 


ş 


९ 


१ 


०.०४० 


६४ 


४२ 


२ 


०.७०० 


३३ 


९ 


२ 


०.०४० 


६५ 


४३ 


१ 


०.४ . 


३४ 


९ 


२ ब 


३.४२० 


६६ 


४३ 


२ 


०.१५२ 


३५ 


९ 


my 


०.११० 


६७ 


४५ 


१ 


५.४ ९ ० 


३६ 


१० 


१ 


०.१८ ९ 


६८ 


४५ 


२ ब 


ब 


०.१५० 


३७ 


१० 


२ 


०.३३० 


६ ९ 


४५ 


३ 


०.१३० 


३८ 


१० 


३ 


०.१४५ 


७० 


४५ 


३ ब 


०.० ९ ० 


३ ९ 


१० 


४ 


०.१८७ 


७१ 


४६ 


१ 


०.०७५ 


४० 


११ 


१ 


०.७०६ 


७२ 


४६ 


२ 


०.१४ ९ 


४१ 


११ 


२ 


०.१० ९ 


४६ 


३ 


०.१ ९ ५ 


४२ 


११ 


३ 


my 


०.०३८ 


७४ 


४६ 


४ 


०.३७ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


अनुसूची - चालू 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


स.नं. 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


७५ 


४६ 


४ ब 


०.१६० 


१०७ 


५ ९ 


०.०७० 


७६ 


४६ 


५ 


०.१८४ 


१०८ 


५ ९ 


४ 


०.० ९ ० 


७७ 


४७ 


१ अ 


०.५०२ 


१० ९ 


५ ९ 


५ अ 


०.६६० 


७८ 


४७ 


१ ब 


०.० ९ १ 


११० 


५ ब 


१.०१० 


७ ९ 


४७ 


१ क 


०.०१० 


१११ 


५ ९ 


६ 


१.०१० 


८० 


४७ 


२ ब 


०.०८ ९ 


११२ 


५ ९ 


* 


७ 


०.५७० 


८१ 


४८ 


१ ब 


०.०८० 


११३ 


६० 


१ अ 


०.१ ९ ० 


८२ 


४८ 


१ क 


०.१४ ९ 


११४ 


६० 


१ ब 


०.३७० 


८३ 


४८ 


२ 


०.१२४ 


११५ 


६० 


१ क 


०.१६० 


८४ 


४८ 


२ ब 


०.०२३ 


११६ 


६० 


. 


२ 


१.२३० 


८५ 


५१ 


१ 


१.५७६ 


११७ 


६१ 


१ 


०.८६० 


८६ 


५१ 


२ 


१.८१० 


११८ 


६१ 


२ 


१.०४० 


८७ 


५२ 


१ 


०.४७५ 


११ ९ 


६१ 


३ 


१.१०० 


८८ 


مک ک گ ن کے 


५२ 


२ अ 


०.०४५ 


१२० 


६२ 


१ अ 


०.१२० 


८ ९ 


५२ 


२ ब 


०.०४५ 


१२१ 


६२ 


१ ब 


०.११६ 


९ ० 


५३ 


१ 


०.३१४ 


१२२ 


६२ 


१ क 


०.१३१ 


९ १ 


५३ 


२ 


०.५२० 


१२३ 


६२ 


२ अ 


०.६२४ 


९ २ 


५४ 


०.२४० 


१२४ 


६२ 


ब 


०.५१० 


५५ 


१ 


०.६०२ 


१२५ 


६३ 


१ 


०.०६६ 


९ ४ 


५५ 


२ अ १ 


०.२८० 


१२६ 


६३ 


२ 


०.५७१ 


९ ५ 


२ अ २ 


०.७८३ 


१२७ 


६३ 


३ 


०.७६४ 


९ ६ 


५५ 


२ ड 


०.३०८ 


१२८ 


६३ 


४ 


०.४६८ 


३ 


१.१५० 


१२ ९ 


६३ 


०.४६३ 


९ ८ 


५६ 


० 


०.१८४ 


१३० 


६४ 


०.४२८ 


९९ 


५७ 


१ 


०.२२८ 


१३१ 


६५ 


. 


०.४२२ 


१०० 


५७ 


२ 


०.१७७ 


१३२ 


૬૬ 


१ अ 


०.२ ९ ३ 


१०१ 


५७ 


३ 


३ 


०.१० ९ 


१३३ 


૬૬ 


१ ब 


०.७५६ 


१०२ 


५७ 


४ 


०.२०५ 


१३४ 


६६ 


३ 


०.४३७ 


१०३ 


० 


०.४६० 


१३५ 


६६ 


३ ब 


०.१८२ 


१०४ 


५ ९ 


१ 


०.८१० 


१३६ 


૬૬ 


३ क 


B 


०.३०० 


१०५ 


२ अ 


१.२२५ 


१३७ 


૬૬ 


४ 


०.०२३ 


१०६ 


ब 


१.२२५ 


१३८ 


६६ 


०.३८७ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

ते 


अनुसूची - समाप्त 
क्षेत्र ( हे . आर ) अ.क्र . 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


स.नं. 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१ 


७० 


१३ ९ 
१४० 
१४१ 


६७ 
६७ 


५ अ 
५ ब 


२ 


७० 


७० 


६ 


१४२ 


६८ 
६८ 
६८ 


७० 


७ 


१४३ 


१ 
१ ब 
१ क 
२ 
२ ब 


१ 


१४४ 


६८ 
६८ 


१४५ 


७१ 
७१ 
७१ 
७१ 
७१ 
७१ 


in m x 


०.१८५ 
०.७५६ 
०.०७१ 
०.१७० 
०.०७६ 
०.० ९ ६ 
०.२४३ 
०.० ९ ० 
०.१०७ 
०.०५५ 
०.२०० 
०.३५४ 


६८ 


२ क 
२ ड 


१६७ 
१६८ 
१६ ९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७ ९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 


१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४ ९ 


५ 


६८ 
६८ 


६ 


६८ 


०.२८० 
०.२८० 
३.५२० 
०,०१५ 
०.०१० 
०.२ ९ ० 
०.०३० 
०.२८० 
०.६०० 
०.२२० 
०.३ ९ ० 
०.२५० 
०.२८० 
०.३०० 
१.३४० 
०.७५० 
०.७५० 
०.३२० 
०.३२० 
०.३६० 
०.० ९ ० 
०.६०८ 


७ 


८ 


६८ 
६८ 


१ 


०.०८ ९ 


२ फ 
२ ह 
रंग 
१ अ 
१ ब 
२ 
२ ब 
५ अ 
५ ब 


७१ 
७२ 
७२ 
७३ 
७३ 


१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 


२ 
१ 


६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 
६ ९ 


७४ 


w w 


१ 
२ 


७४ 


१८४ 
१८५ 
१८६ 


०.० ९ ६ 
०.० ९ ६ 
०.३३ ९ 
३.२०० 
१.७१० 
०.७७० 
०.९ ६ ९ 
०.९ ६७ 
१.४०१ 


७४ 


३ 


७ 


८ 
९अ 


१८७ 
१८८ 


७५ 

७५ 
जुना १३ ९ 


१ अ 
१ ब 
पैकी 


नवीन १२१ 


१६१ 


६ ९ 


९ब 


०.१५० 


१८ ९ 


जुना १४४ 


१ 


०.१७० 


नवीन १२६ 


१६२ 


६ ९ 


९क 


०.०१० 


जुना १४४ 


२ 


०.०२० 


नवीन १२६ 


१६३ 


७० 


१ 


०.८२७ 


१ ९ १ 


जुना १५१ 


१ 


०.५५६ 


नवीन १३० 


१६४ 


७० 


२ 


०.४४५ 


१ ९ २ 


जुना १५१ 


२ 


०.०३० 


नवीन १३० 


१६५ 


७० 


३ 


०.३ ९ २ 


१ ९ ३ 


जुना १५३ 


१ 


०.१२० 


नवीन १३२ 


१६६ 


७० 


४ 


०.०५५ 


१ ९ ४ 


जुना १५३ 


२ 


०.१३० 


नवीन १३२ 


एकूण 


११०.१८२ 


चतुःसीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


कुंभिवलीची शिव स.नं. १०२ व १०३ 
सर्व्हे नंबर २१ , १४७ व डोणवत धरण 
सर्व्हे नंबर १ , ७८ , १४ ९ , ७७ व १५२ 
सर्व्हे नंबर ३८ , ३ ९ , ३६ , ३३ , डोणवत धरण व मौजे आपटीची शिव 


1 


कर्जत , 


अजित नैराळे , 
उप विभागीय अधिकारी 
कर्जत उप विभाग कर्जत . 


दिनांक २४ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

a 


२७ 


BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER KARJAT , 
SUB DIVISION KARJAT , DISTRICT RAIGAD 


PUBLIC NOTIFICATION 


> 


NO.LAQ / MIDC / Tamabati / 164 / 5364 / 2021.- Whereas by the government notification , 
Industries , Energy and Labour Department No.IDC / 2021 / C.R.257 ) / Ind - 14 dated 29th November 
2021 issued under sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 
1961 ( Mah . III of 1962 ) , published in the Maharashtra Government Gazette , Part IV - B Dated 
December 2-8 , 2021 on page no.05 to 11. The Government of Maharashtra has directed that the 
provisions of Chapter VI of the said act shall take effect from 2nd December 2021 in the area 
specified in the schedule to that notification . 

And whereas , the lands mentioned in the Schedule appended hereto are situated in the area 
where in the provisions of chapter VI of the said Act have been taken effect as aforesaid ; 

And whereas , under section 32 of the said Act , the State Government is empowered to acquire 
lands in the area to which chapter VI of the said Act , has been made applicable and are required 
for the purpose of the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation or 
for any other purposes in furtherance of the object of the said Act ; 

And whereas , by the government notification in Industries , Energy and Labour Department 
No.IDC 1892 / ( 17441 ) / Ind - 14 , dated 11th June 1993 issued under clause ( g ) and ( h ) of section 2 of 
the said Act , Assistant Collector / Deputy Collector is designated by rule 28 , and whereas to perform 
the functions under section 32 ( 2 ) , 33 ( 2 ) , 36 and 38. Sub Divisional Officer Karjat , Sub Division 
Karjat , District Raigad is delegated with powers by the Government of Maharashtra , Industries , 
Energy and Labour Department's GR . No.IDC / 2021 / C.R.257 ) / IND - 14 , Dated 13th December 2021 . 

And whereas , the Sub Divisional Officer Karjat , Sub Division Karjat , District Raigad is of an 
opinion that the lands described in the Schedule hereto are required by the Maharashtra Industrial 
Development Corporation for development as Industrial Area . 

Now therefore , in exercise of the powers of the State Government under sub - section ( 2 ) of 
section of 32 of the said Act , delegated as aforesaid I , Ajit Nairale , Sub Divisional Officer Karjat , 
Sub Division Karjat , District Raigad hereby give notice calling upon all the persons having interest 
and rights in the lands described in the schedule hereto , to show cause in writing to the undersigned 
within 30 days from the date of publication of this notice as to why the land described in the 
schedule should not be acquired for the said purpose . 

Any contract for the disposal of the said lands by sale , lease , mortgage assignment , exchange 
or otherwise or any outlay or improvements made there in without the sanction of the Collector 
after the date of publication of this notice will under sub section ( 5 ) of section 33 , of the said Act be 
disregarded by the officers assessing compensation for such part . 

And whereas , any person having interest and rights in the land , wish to personal hearing in 
this regard shall present at his office situated at Karjat before undersigned personally or through 
legally appointed attorney by scheduling an appointment within one month on any working day 
between 11 to 01 hours . 


Schedule 


Village - Tambati , Tal - Khalapur , Dist . Raigad 


Sr. No. Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) Sr.No. Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) 


1 


2 


1 


0.083 


5 


3 


2 


0.380 


2 


2 


2 


0.033 


6 


3 


3 


0.121 


3 


3 


1A 


0.410 


7 


4 


1 


0.260 


4 


3 


1B 


0.410 


8 


4 


2A 


0.600 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


Sr.No. Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) Sr.No. Survey No. 
( 

Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) 


9 


4 


2B 


0.400 


45 


12 


2 


0.081 


10 


4 


ЗА 


1.000 


46 


12 


3 


0.048 


11 


4 


ЗВ 


1.810 


47 


12 


5 


0.025 


12 


4 


3C 


0.310 


48 


12 


6 


0.321 


13 


4 


4 


0.220 


49 


12 


7 


0.028 


14 


4 


5 


0.140 


50 


13 


1 


5.430 


15 


5 


1A 


0.296 


51 


13 


2 


0.010 


जज 


16 


5 


1B 


0.261 


52 


14 


1A 


2.750 


17 


5 


2 


0.610 


53 


15 


1A 


0.240 


18 


5 


3 


0.514 


54 


15 


1B 


0.240 


19 


5 


4 


0.190 


55 


15 


1C 


0.240 


20 


5 


5 


0.048 


56 


15 


1D 


0.233 


21 


6 


1 


0.508 


57 


15 


2 


0.147 


22 


6 


2 


0.475 


58 


16 


0 


4.620 


23 


6 


3 


0.147 


59 


20 


1A 


2.380 


24 


6 


4 


0.258 


60 


40 


1 


5.810 


25 


6 


5 


0.167 


61 


40 


2 


0.410 


26 


6 


6 


0.035 


62 


41 


- 0 


0.048 


27 


6 


7 


0.050 


63 


42 


1 


5.660 


28 


7 


1 


1.135 


64 


42 


2 


0.700 


29 


7 


2 


0.288 


65 


43 


1 


0.440 


30 


7 


3 


0.316 


66 


43 


2 


0.152 


31 


8 


0 


0.364 


67 


45 


1 


5.490 


32 


9 


1 


0.040 


68 


45 


2B 


0.150 


33 


9 


2A 


0.040 


69 


45 


ЗА 


0.130 


34 


9 


2B 


3.420 


70 


45 


3B 


0.090 


35 


9 


3 


0.110 


71 


46 


1 


0.075 


36 


10 


1 


0.189 


72 


46 


2 


0.149 


37 


10 


2 


0.330 


73 


46 


3 


0.195 


38 


10 


3 


0.145 


74 


46 


4A 


0.379 


39 


10 


4 


0.187 


75 


46 


4B 


0.160 


40 


11 


1 


0.706 


76 


46 


5A 


0.184 


41 


11 


2 


0.109 


77 


47 


1A 


0.502 


42 


11 


3 


0.038 


78 


47 


1B 


0.091 


43 


11 


4 


0.248 


79 


47 


1C 


0.010 


44 


12 


1 


0.278 


80 


47 


2B 


0.089 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


Sr.No. Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) Sr.No. Survey No. 


Hissa No. 


Area ( Hec.R ) 


81 


48 


1B 


0.080 


117 


61 


1 


0.860 


82 


48 


10 


0.149 


118 


61 


2 


1.040 


83 


48 


2A 


0.124 


119 


61 


3 


1.100 


84 


48 


2B 


0.023 


120 


62 


1A 


0.120 


85 


51 


1 


1.576 


121 


62 


1B 


0.116 


86 


51 


2A 


1.810 


122 


62 


10 


0.131 


87 


52 


1 


0.475 


123 


62 


2A 


0.624 


88 


52 


2A 


0.045 


124 


62 


2B 


0.510 


89 


52 


2B 


0.045 


125 


63 


1 


0.066 


90 


53 


1 


0.314 


126 


63 


2 


2 


0.571 


91 


53 


2 


0.520 


127 


63 


3 


0.764 


92 


54 


0 


0.240 


128 


63 


0.468 


93 


55 


1 


0.602 


129 


63 


0.463 


94 


55 


2A1 


0.280 


130 


64 


5oo or 


0.428 


95 


55 


2A2 


0.783 


131 


65 


0.422 


96 


55 


2D 


0.308 


132 


66 


1A 


0.293 


97 


55 


3 


1.150 


133 


66 


1B 


0.756 


98 


56 


0 


0.184 


134 


66 


3A 


0.437 


99 


57 


1 


0.228 


135 


66 


ЗВ 


0.182 


100 


57 


2 


0.177 


136 


66 


3C 


0.300 


101 


57 


3 


0.109 


137 


66 


4 


0.023 


102 


57 


4 


0.205 


138 


66 


5 


0.387 


103 


58 


0 


0.460 


139 


67 


1 


0.280 


104 


59 


1 


0.810 


140 


67 


2 


0.280 


105 


59 


2A 


1.225 


141 


68 


1A 


3.520 


106 


59 


2B 


1.225 


142 


68 


1B 


0.015 


107 


59 


3 


0.070 


143 


68 


10 


0.010 


108 


59 


4 


0.090 


144 


68 


2A 


0.290 


109 


59 


5A 


0.660 


145 


68 


2B 


0.030 


110 


59 


5B 


1.010 


146 


68 


20 


0.280 


111 


59 


6 


1.010 


147 


68 


2D 


0.600 


112 


59 


7 


0.570 


148 


68 


2E 


0.220 


113 


60 


1A 


0.190 


149 


68 


2F 


0.390 


114 


60 


1B 


0.370 


150 


68 


2H 


0.250 


115 


60 


1C 


0.160 


151 


68 


2G 


0.280 


116 


60 


2 


1.230 


152 


69 


1A 


0.300 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


Sr.No. Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) Sr.No. Survey No. Hissa No. 


Area ( Hec.R ) 


153 


69 


1B 


1.340 


177 


71 


7 


0.200 
0.354 


154 


69 


2A 


0.750 


178 


71 


8 


155 


69 


2B 


72 


1 


0.750 
0.320 


179 
180 


0.089 
0.096 


156 


69 


5A 


72 


2 


157 


69 


5B 


0.320 


181 


73 


1 


0.096 


158 


69 


7 


182 


73 


2 


0.339 


159 


69 


8 


183 


74 


1 


3.200 


160 


69 


9A 


184 


74 


2 


161 


69 


9B 


0.360 
0.090 
0.608 
0.150 
0.010 
0.827 
0.445 


185 


74 


3 


162 


69 


90 


186 


75 


1A 


1.710 
0.770 
0.969 
0.967 
1.401 


163 


70 


1 


1B 


187 
188 


70 


2 


75 
Old 139 
New 121 


164 
165 


Part 


70 


3 


0.392 


166 


70 


4 


0.055 


189 


1 


0.170 


Old 144 
New 126 


167 


70 


5A 


0.185 
0.756 


190 


2 


0.020 


168 


70 


5B 


169 


70 


6 


0.071 


Old 144 
New 126 
Old 151 
New 130 


191 


1 


0.556 


170 


70 


7 


0.170 


171 


71 


1 
2 


0.076 
0.096 


192 


2 


0.030 


172 


71 


Old 151 
New 130 
Old 153 
New 132 


173 


71 


3 


0.243 


193 


1 


0.120 


174 


71 


4 


0.090 


175 


71 


5 


194 


2 


0.130 


0.107 
0.055 


Old 153 
New 132 


176 


71 


6 


Total 


110.182 


Boundary 


North 


> 


South 


Kumbhivalichi Boundary , Survey No. 102 and 103 
Survey No. 21 , 147 and Donvat Dam 
Survey No. 1 , 78 , 149 , 77 and 152 
Survey No. 38 , 39 , 36 , 33 , Donvat Dam and Village Apti Boundary 


East 


West 


> 


> 


> 


Karjat , 
Date : 24th March 2022 . 


AJIT NAIRALE , 
Sub Divisional Officer Karjat , 
Sub Division Karjat , Raigad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ ३१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ७१० / २०२२ . – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 

/ 
अर्जित रजा , संदर्भ क्र . १ ने मंजूर केलेल्या दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहे . रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


शिल्लक 
अर्जित 


क्र . 


नाव व पदनाम 


अर्जित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( ३ ) 


१०१ दिवस 


( ४ ) 
दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०२२ ची एक दिवस 


अर्जित 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्रीमती टी . एस . 

महाडीक , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , दापोली . 


( ६ ) 
श्रीमती के . ओ . काटकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर 
न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
दापोली . 


रजा . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अर्जित रजा . 


1 


+ 


रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ६३८ / २०२२ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा , दिनांक ५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ७ जानेवारी २०२२ पर्यंतच्या अर्जित रजेस जोडून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना 
क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित 


अर्जित / परिवर्तित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ सौ . ज्यो . ज . माने , 

दिवाणी न्यायाधीश 


५३ दिवस 
अर्जित 


दिनांक ८ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक ३१ 
जानेवारी २०२२ 
या चोवीस दिवसांची 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 

श्रीमती एस . व्ही . 
दिनांक १० जानेवारी २०२२ पावसकर , 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून सह दिवाणी न्यायाधीश 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ क . स्तर व 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 

चिपळूण . 


रजा . 


क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , चिपळूण . 


अर्जित रजा . 


1 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ९ २५ / २०२२.- श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या मागील शिवाजी महाराज जयंतीची सुट्टी 


व 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का . वे . पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


7 


1 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस . आपटे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


1 


1 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


+ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १००१ / २०२२.- श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ अशी 
एक दिवसाची अर्जित रजा , मागील दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थाई आदेशाप्रमाणे राहील . 


1 


+ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ 


३४ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ८३४ / २०२२.- श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांचा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ 
ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शिवाजी महाराज जयंती व दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ 

ते 
रोजीच्या का . वे . पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


1 


1 


असत्या . 


1 


श्रीमती ए . व्ही . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का . वे . नंतरपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या का . वे . पूर्वी पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एस . व्ही . घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


1 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


३५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अंतरिम अवसायन आदेश 


+ 


+ 


1 


7 


क्रमांक सनिप / वि -२ / अवसायन पूर्व नोटीस / गुरु . धर्म . आनंद दिघे कृ . ग्रा . सह . पत . / ४०३ / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . 
रायगड गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे कृती स्मृती समिती ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या . , धरण कॅम्प , पो . तळोजा , ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नोंदणी क्र . नोंदणीकृत संस्था असून , तीचा नोंदणी क्र . आरजीडी / बीडब्ल्यूएल / आरएसआर / ( सीआर ) / ५५४ / २००२-२००३ / सन २००२ , दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २००२ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्री . एस . के . पाटील 
अप्पर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , 
धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आत 
या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजी 
सकाळी ११-३० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा 
सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 


पनवेल , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


अंतिम अवसायन आदेश 


1 


1 


1 


7 


क्रमांक सनिप / वि -२ / १०२ / अं . अवसायन आदेश / पनवेल तालुका केरो . सह / ४०७ / सन २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड पनवेल 
तालुका केरोसीन वितरण सहकारी संस्था मर्या . , पनवेल , ९ ७३ , हरिजन वाडा , बाठीया प्रिंटींग प्रेसच्यामागे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . 
केबीए / जीएनएल / ३०४ / सन १ ९ ८३ , दिनांक २८ फेब्रुवारी १ ९ ८३ असा असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारीत करण्यात 
आलेला अंतरिम अवसायन आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे त्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ 
( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीमती सुरेखा पाटील , सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


1 


बालाजी वाघमारे , 


पनवेल , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ६ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 


अंतिम आदेश 


7 


1 


क्रमांक उपनि / ससं / मुंशपूऊकोमं / बी -१ / एकत्रिकरण / २३१ / २०२२.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १७ व नियम १६ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , प्रशांत सोनवणे , उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई ( १ ) कन्नमवार नगर साकेत को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २६ , कन्नमवार नगर 
१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०००८३ , ( २ ) कन्नमवार नगर प्रेरणा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २७ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी 
( पूर्व ) , मुंबई ४०००८३ , ( ३ ) कन्नमवार नगर कल्पवृक्ष को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २८ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई 
४०० ०८३ , या तीन संस्था कन्नमवार नगर जान्हवी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २ ९ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ 
मध्ये विलिनाकरणाचा दिनांक ३० जून २०१८ रोजीचे पूर्व परवानगीचे आदेश कायम करीत आहे . तसेच ( १ ) कन्नमवार नगर साकेत को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , इमारत क्र . २६ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ , ( २ ) कन्नमवार नगर प्रेरणा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
इमारत क्र . २७ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ , ( ३ ) कन्नमवार नगर कल्पवृक्ष को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . 
२८ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ , या तीन संस्था कन्नमवार नगर जान्हवी को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २ ९ , 
कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ या संस्थेमध्ये विलिनीकरणानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये ( १ ) कन्नमवार नगर साकेत को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २६ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ , ( २ ) 
कन्नमवार नगर प्रेरणा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २७ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ , ( ३ ) कन्नमवार नगर 
कल्पवृक्ष को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २८ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ , या तीन संस्थेची नोंदणी रद्द करून 
सदर विलिनीकरणानंतर कन्नमवार नगर जान्हवी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , इमारत क्र . २ ९ , कन्नमवार नगर -१ , विक्रोळी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०८३ 
नोंदणी क्र . बीओएम / डब्ल्यूएस / एचएसजी / टीसी / ९ ७७३ / १ ९९७-१९९ ८ , दिनांक २ सप्टेंबर १ ९९ ७ याप्रमाणे नोंदणी कायम ठेवण्यात येत आहे . 

सदरचे अंतिम आदेश आज दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले असे . 


1 


7 


1 


मुंबई , 
दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 


डॉ . प्रशांत सोनवणे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 
पूर्व उप नगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


३७ 


उप विभागीय अधिकारी , रोहा उप विभाग , रोहा यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


" 


क्रमांक उविअ / जमिनबाब / कात -३ / रामा धोंडू कदम / प्रसिद्धी / २०२२.- अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत येते की , मा . प्रधान सचिव , मदत 
व पुनर्वसन , महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय , मुंबई यांनी दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कोयना प्रकल्पातील 
प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यावत केलेल्या संकलन रजिस्टरच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणेच्या सूचना दिलेल्या आहेत . 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांजकडील २६२८ कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या यादीपैकी रोहा तालुक्यातील ४ प्रकल्पग्रस्त 
व्यक्तींपैकी असून त्यांचे नाव “ रामा धोंडू कदम ” असे असून ते मौजे - तामसोली , ता . रोहा , जिल्हा रायगड या ठिकाणी राहत नाही . त्यामुळे ज्या 
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी वाटप केलेल्या आहेत . त्या खातेदारांचे मुळ प्रकल्पग्रस्त खातेदार कोण याचा बोध होत नाही . त्यामुळे जमीन वाटप 
झालेल्या खातेदारांचा शोध घेऊन त्याप्रमाणे अभिलेख अद्यावत करणे , सदरकामी खातेदारांना नोटीस काढून मूळ खातेदारांच्या अनुषंगाने माहिती मिळत 
नसलेस जमीन सरकार जमा करणेबाबत कळविणे व ही प्रक्रिया सुरू असेपर्यंत ७/१२ वर त्या अनुषंगाने शेरा नोंद करणे अशा प्रकारच्या सूचना 
दिल्या आहेत . 

तरी , रोहा तालुक्यामध्ये आपणांस जमीन वाटप करण्यात आली असून आपणांस वाटप करण्यात आलेली जमीन कोणत्या मूळ प्रकल्पग्रस्त 
खातेदाराची जमीन संपादनाचे बदल्यात देण्यात आली आहे . त्यामुळे खातेदाराचे नाव , त्याचे गावाचे नाव व त्या प्रकल्पग्रस्ताशी आपले असलेले नाते 
तसेच आपणांस कोण - कोणत्या ठिकाणी कोयना प्रकल्पग्रस्त म्हणुन जमीन देण्यात आली आहे . याबाबतची माहिती ही प्रेस नोट प्रसिद्ध होताच ४ 
रोजांत या कार्यालयात सादर करावी . 

सदरची माहिती विहित मुदतीत आपण दिली नाही , तर सदर बाबतीत आपणांस काही एक सांगावयाचे नाही हे गृहीत धरून ७/१२ वर 
त्याअनुषंगाने शेरा नोंद करण्यात येईल व तद्नंतरही ७ रोजांत आपण माहिती दिली नाही , तर आपली जमीन संपादन झाली नाही असे समजून 
आपणास वाटप केलेली जमीन सरकार जमा करणेत येईल याची नोंद घ्यावी . 


रोहा , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . यशवंतराव माने , 
उप विभागीय दंडाधिकारी , 
रोहा उप विभाग , रोहा . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ६ अ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ मार्च २०२२ 


" 


3 


+ 


" 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीबी -४३२१ / २७२ / प्र.क्र .१०३ / २०२१ / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र . टीपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .१ ९ ८ / २०१७ / वियो / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना , २०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे 
शुध्दीपत्रक दिनांक २२ जून , २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . 
आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून , २०१ ९ रोजी पारित केले 

असून सदर 
शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी , मे . एचजीपी कम्युनिटी प्रा . लि . ( यापुढे याचा उल्लेख “ अर्जदार ” असा करणेत आलेला आहे ) यांनी त्यांचे दिनांक ७ जुलै 
२०२१ रोजीचे पत्र शासनास सादर केले आहे . ज्यामध्ये , अर्जदार यांनी नमूद केले आहे की , त्यांचे पनवेल येथील डाटा सेंटर डिव्हीजन , योट्टा हे 
आशिया खंडातील सर्वात मोठे डाटा सेंटर आहे . अर्जदार यांचे पवई येथील केंद्रात मेगा डाटा सेंटर उभारण्याची तांत्रिक व वाणिज्य योग्यता असल्याचे 
योट्टा यांना दिसून आले आहे . सदर पत्रात असेही नमूद केले आहे की , योट्टाचे ग्राहक हे सर्व्हर हार्डवेअरमध्ये गुंतवणूक करतील . राज्यात पुरवठा 
साखळी तसेच रोजगार निर्मिती व्यतिरिक्त राज्याला सदर गुंतवणुकीवर जीएसटी प्राप्त होईल ; आणि ज्याअर्थी , अर्जदार यांनी त्यानुसार सदर विशेष 
विकास विभागात समावेश असलेल्या सदरहू जमिनीचा डाटा सेंटर उभारणीकरिता आय.टी. वापराकरीता औद्योगिक विभागाचे धर्तीवर १.०० चटई 
क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबत विनंती केली आहे . आणि ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महापालिका ” असा 
करणेत आलेला आहे ) दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी पत्राद्वारे अर्जदार यांचे पत्रावर अभिप्राय सादर केले असून त्याद्वारे अर्जदार यांचे विनंतीवर शासन 
नगरविकास विभागाने निर्णय घेणेबाबत कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने दि .०४ ऑक्टोबर , २०२१ रोजीचे अधिसूचनेद्वारे उक्त विकास योजनेतील बृहन्मुंबई “ एस " 
प्रभागातील ठराविक सारभूत स्वरूपाचे बदल ई.पी.एस ८२ ( भाग ) मधील भागास शासनाने मंजुरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास 
योजनेनुसार बृहन्मुंबई ‘ एस ' प्रभागातील न.भू.क्र . २८ ओ ( भाग ) मौजे पवई येथील अंदाजे ७.७१ हेक्टर ( अंदाजे ) क्षेत्र ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त 
जमीन ” असा करणेत आलेला आहे ) “ विशेष विकास विभाग " ( SDZ ) मध्ये समाविष्ट आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन डाटा सेंटर विकसित करण्याबाबत अर्जदार यांची विनंतीनुसार आए.टी. विभागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीसह 
रोजगार निर्मिती आणि शासनास महसूल प्राप्त होणार आहे . ही बाब विचारात घेता आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सादर केलेले अहवाल इत्यादी 
विचारात घेता सदर प्रकरणी , उक्त जमिनीचा “ विशेष विकास विभाग ” ( SDZ ) ऐवजी “ औद्योगिक ” ( I ) असा ठराविक अटींच्या अधीन राहून 
जमीन वापर विभागात बदल करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने 
समक्रमांकाची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित 

( 
फेरबदल ” असा करणेत आलेला आहे ) जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . आणि ज्याद्वारे , प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये विहित 
केलेली कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त 
अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे . ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक ४ ऑक्टोबर , २०२१ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये ( असाधारण 
भाग -१ कोकण विभागीय पुरवणी ) ( यापुढे याचा उल्लेख “ शासकीय राजपत्र ” असा करणेत आलेला आहे ) दिनांक ४ ऑक्टोबर , २०२० रोजी 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५४ खालील दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे 
निदेशान्वये ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त निदेश ” असा करणेत आलेला आहे ) नियोजन प्राधिकरणांच्या मंजूर विकास योजनेतील जमीन वापर 
बदलासंबंधिचे फेरबदल प्रस्तावांमध्ये अधिमूल्य वसूल करून घेणेबाबत निदेश दिले आहेत . आणि ज्याअर्थी , उक्त महापालिकेने दिनांक २१ फेब्रुवारी 


97 


" 


1 


1 


>> 


>> 


३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 
२०२२ रोजीचे पत्रान्वये , अर्जदार यांनी उक्त निदेशानुसार भरणा करावयाचे एकूण अधिमूल्य रकमेपैकी नियोजन प्राधिकरणाचे हिश्यापोटी ( ५० % ) देय 
असलेल्या रुपये १५,५३,५६,५०० / - अधिमुल्य रक्कमेचा भरणा अर्जदार यांनी उक्त महापालिकेस केला असल्याचे कळविले आहे . आणि ज्याअर्थी , 
अर्जदार यांनी राज्य शासनाचे हिश्यापोटी ( ५० % ) देय असलेल्या उर्वरित रुपये १५,५३,५६,५०० अधिमुल्य रकमेचा भरणा उपसंचालक , नगररचना , 
बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या लेखाशिर्षामध्ये शासन कोषागारात केला असल्याचे उपसंचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांनी दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजीचे 
पत्रान्वये शासनास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला 
मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल किरकोळ सुधारणेसह मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन 
शासन याद्वारे : 

( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे . 
( ब ) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल . 

( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील 
परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे . 


परिशिष्ट 


“ 


“ The land admeasuring 07.71 Hactare from the land bearing CTS 28A ( Part ) of Village Powai 
in ' S ' ward , Mumbai is deleted from " Special Development Zone " ( SDZ ) and land so deleted from 
SDZ is included in “ Industrial Zone ” ( I ) as shown on plan subject to following conditions : 

( 1 ) After sanction of this Modification , Land in Industrial Zone cannot be used for other 
users permitted as per IT policy except for use of land as Data Centre . No any Residential / 
Commercial user shall be permissible . 

( 2 ) As per DCPR - 2034 zonal ( basic ) FSI of 1.00 is permitted in Industrial zone , in this case 
same FSI 1.00 only is allowed for development . 

( 3 ) As a Planning Authority , MCGM shall consider following points before giving permission 
for development on the said land : 

( i ) As the construction on the land having slopes greater than 1 : 5 is not permissible , the 
topography of the said land shall be verified accordingly . 

( ii ) The Environmental Impact Assessment report shall be obtained as per requirement . 
( iii ) If the said land is included in “ Eco Sensitive Zone " 

Eco Sensitive Zone ” of “ Thane Creek Flamingo 
Sanctuary " , verification regarding the same shall be done from the concerned department and it 
shall be ensured that , the development of Data Centre on the said land will not harm the 
environment . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदा / नियम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


+ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 29th March , 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4321 / 272 / CR - 103 / 2021 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as “ the Said Act ” ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has accorded 
sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the 
said Development Plan " ) along with the Development Control and Promotion Regulations - 2034 
for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification 
excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said 
Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd 
June , 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into force 
from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and 
Addendum of even number dated 29th June , 2018 to the said Notification , which is published in 
the Government Gazette dated 30th June , 2018 ; 

And whereas , M / s HGP Community Pvt . Ltd. ( hereinafter referred to as “ the Applicant ” ) has 
submitted its letter dated 7th July 2021 to Government wherein the applicant stated that their 
Data Centre Division , Yotta is Asia's largest Tier IV Data Centre in Maharashtra and situated in 
Panvel . Yotta has found Techno Commercial suitability of putting up a Mega Data Centre in 
their Powai Development Centre in Village Powai , Mumbai . It is further stated in the said letter 
that Yotta's customers will invest in dedicated server hardware . Apart from job creation in the 
state and supply chain , the State will gain GST on these sums ; And whereas the applicant has 
thereby requested to allow to use the land under SDZ for establishing Data Centre i.e. It uses 
with FSI 1.0 at par with Industrial Zone . And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai 
( hereinafter referred to as " MCGM ” ) vide its letter dated 26th July 2021 has submitted his remarks 
on the letter of applicant , thereby informed that request of the applicant is within the preview of 
State Government in UD Department ; 

And whereas , Government of Maharashtra vide Notification dated 4th October , 2021 has 
sanctioned part of certain excluded part i.e. EP - S82 ( part ) in ' Sward in Greater Mumbai of said 
Development Plan ; And whereas , as per the said Development Plan , the land admeasuring 7.71 
Ha . bearing CTS No.28A ( Part ) of Village Powai ( hereinafter referred to as " the said land ” ) in 
S ward , Mumbai is situated in “ Special Development Zone ” ( SDZ ) ; 

And whereas , considering the request of the applicant to use the said land for establishing 
Data Centre , which involves huge investment in IT Sector along with job creation and revenue 
generation for State and considering the report of MCGM , the Government is satisfied that in 
the public interest it is expedient to change land use zone of said land from “ Special Development 
Zone ” ( SDZ ) to “ Industrial Zone ” ( I ) subject to certain conditions ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of 
the said Act , Government had issued Notice of even No. dated 4th October , 2021 for inviting 
suggestions / objections from the general public with regard to the proposed modification 
( hereinafter referred to as the proposed modification ' ) as mentioned in the Schedule appended 
to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the 
Officer ( hereinafter referred to as “ the said Officer ” ) to complete the procedure as stipulated 
under Section 37 ( 1AA ) of the said Act and to submit a report on the objections / suggestions received 
in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned 
persons ; 

And whereas , the said Notice dated 4th October , 2021 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Extraordinary Part 1- Kokan Division Supplement ) ( hereinafter referred 
to as “ the Maharashtra Government Gazette ” ) dated 4th October , 2021 and the said officer has 
submitted his report to the Government vide letter dated 22nd November 2021 through the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune after completing the legal procedure as 
stipulated under section 37 ( 1AA ) of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


४१ 


> 


And whereas , the Governenment of Maharashtra has issued directives dated 20th April 
2016 under section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 regarding levying 
of premium charges in the cases of modification proposals in respect of change of landuse in 
sanctioned Development Plans of the Planning Authorities ; And whereas , the MCGM vide its 
letter dated 21st February 2022 informed to the Government that , as per the said directives , the 
applicant has paid the requisite amount of Rs . 15,53,56,500 towards premium share ( 50 % ) of 
Planning Authority to MCGM and Whereas , Deputy Director of Town Planning , Mumbai vide his 
letter dated 9th March 2022 has also informed the Government that the remaining requisite 
amount of Rs.15,53,56,500 towards premium share ( 50 % ) of the State Government has been paid 
by the applicant to the Deputy Director of Town Planning office as per the said directives ; 

And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanctioned with certain changes . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AAXc ) of the 
said Act , the Government hereby : 

( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 
hereinunder . 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of 
coming into force of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said Development Plan , after the last entry , the Schedule referred 
to at ( A ) above shall be added . 


Schedule 


CG 


“ The land admeasuring 07.71 Hactare from the land bearing CTS 28A ( Part ) of Village Powai 
in ‘ Sward , Mumbai is deleted from “ Special Development Zone ” ( SDZ ) and land so deleted from 
SDZ is included in “ Industrial Zone ” ( I ) as shown on plan subject to following conditions : 

( 1 ) After sanction of this Modification , Land in Industrial Zone cannot be used for other 
users permitted as per IT policy except for use of land as Data Centre . No any Residential / 
Commercial user shall be permissible . 

( 2 ) As per DCPR - 2034 zonal ( basic ) FSI of 1.00 is permitted in Industrial zone , in this case 
same FSI 1.00 only is allowed for development . 

( 3 ) As a Planning Authority , MCGM shall consider following points before giving permission 
for development on the said land : 

( i ) As the construction on the land having slopes greater than 1 : 5 is not permissible , the 
topography of the said land shall be verified accordingly . 

( ii ) The Environmental Impact Assessment report shall be obtained as per requirement . 

( iii ) If the said land is included in ‘ Eco Sensitive Zone ' of “ Thane Creek Flamingo Sanctuary , 
verification regarding the same shall be done from the concerned department and it shall be 
ensured that , the development of Data Centre on the said land will not harm the environment . 
This Notification shall also 

also be published the Government website 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) 


on 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


2 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


> 


